नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(| & ७ Centre) चालविण्याबाबत मे.रोजमार्टा 
टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड यांचे देयक अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २५ एप्रिल २०२२ 


१) गृह विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एमव्हीआर-०५१७/प्र.क्र.२४७/परि-२, दि.२८.०३.२०१८. 

२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि.०२.११.२०१९ व 
समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक १८.१२.२०२०. 

३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. वानिता(१५)/०४१४/ न.क्र.०४/का-१०(१) 
/जा.क्र.१२६९७, दि.१३.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड यांनी दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०७.२०२१ या कालावधीत 
नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र (। & C Centre) चालविल्याबाबत रु. ३९,८१,३२०/- इतक्या 
रुपयांचे देयक सादर केले आहे. तथापि, वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे सदर काळावधीतील विजेची व 
दूरध्वनीची देयके अदा करण्यास मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजी लिमिटेड यांनी नकार दिल्याने सदर 
कालावधीतील रु. १५,८६,६९२- इतके विजेचे देयक तसेच रु. ६८,३१२/- इतके दूरध्वनीचे देयक अशी 
एकूण रु.१६,५५,००४/- इतक्या रक्कमेचे देयक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक यांनी अदा केले 
असल्याने उर्वरीत रु.२३,२६,३१६/- इतकी रक्कम मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड यांना अदा 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०७.२०२१ या कालावधीत नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(1 & C Centre) चालविल्याबाबत मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना एकूण रु.२३,२६,३१६/- (अक्षरी 
रुपये तेवीस लक्ष सव्वीस हजार तीनशे सोळा फक्त) अदा करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालय, (०२) 
(०१) प्रादेशिक कार्यालय दत्तमत (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १३ कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाळी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- चार, 
अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५११५८५४२४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LA N G H | B H A RAT pe मोरी = दाता काळा ‘HOME DEPARTMENT, 


¥ 1f1e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1 866f45a6b 13003 1dd33 
559, pseudonym: 
INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740391 1C9F82C1EB 
F9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 
Date: 2022.04.25 12:00:05 +05'30' 


(भ. रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


29226 12E606733B 1 ABC8BE253ADA57B2D4704C4, 


प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 

२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

४) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक. 
) 
) 
) 


ल 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
६) कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (परि-४. 


